आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन 
२०२२-२३ करीता शासकीय आश्रमशाळांचे 
बांधकाम (टिएसपी)लेखाशीर्ष (४२२५ ११०९) 
या अंतर्गत निधी वितरण आदेशा.. 
महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/ प्र.क्र.६०/कार्यासन.६ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक: १७ मार्च,२०२३ 


वाचा 
१) शासन परिपत्रक वित्त विभाग,क्र.अर्थस-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३ दि.०४.०४.२०२२व 
दि.०८.०२.२०२३. 
२) शासन निर्णय,आ.वि.वि.,समक्रमांक,दि.०९.०६.२०२२, दि.२५.११.२०२२ व दि.२.३.२०२३. 
३) मुख्य अभियंता, बांधकाम व्यवस्थापन कक्ष यांचा दि.१३.३.२०२३ रोजीचा प्रस्ताव. 
प्रस्तावना - 


आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन २०२२-२३ या आर्थीक वर्षाकरीता मागणी क्रमांक टी-६ मुख्य 
लेखाशिर्ष ४२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्याक यांच्या कल्याणावरील 
भांडवली खर्च, ०२ अनुसूचित जमातीचे कल्याण, ७९६- जनजाती क्षेत्र उपयोजनांतर्गत योजना, (०१) (१७) 
आश्रमझाळांचे बांधकाम (टिएसपी) (४२२५ ११०९), ५३- मोठी बांधकामे या लेखाशीर्षाखाळी रु. ४००००.०० 
लाख इतकी तरतुद अर्थसंकल्पीत आहे. वित्त विभागाच्या मान्यतेस अनुसरुन त्यानुसार माहे मार्च,२०२३ 
पर्यंतचा खर्च भागविण्यासाठी अर्थसंकल्पीत तरतुदीच्या ७० टक्के मर्यादेत उपलब्ध करुन दिलेला आहे. सदर 
लेखाशिर्षांतर्गत अर्थसंकल्पीय अंदाज वितरण प्रणालीवर उपलब्ध करुन दिलेला निधी वितरीत करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय- 

शासकीय आश्रमशाळा बांधकाम (टिएसपी) (लेखाशीर्ष ४२२५ ११०९) या अंतर्गत बाब क्र.५३-मोठी 
बांधकामे या खाली सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षातील अर्थसंकल्पीय तरतुदीपैकी रु. ९६३०.७१ लाख (अक्षरी 
रुपये शहान्नव कोटी तीस लाख एक्काहत्तर हजार फक्त) इतका निधी खालीलप्रमाणे नियंत्रक अधिकारी तथा 
अधिक्षक अभियंता सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) मंडळ,नाशिक/नागपुर यांना वितरीत व खर्च करण्यास 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.६०/कार्या-६ 


(रु. लाखात) 
अ.क्र नियंत्रक अधिकारी कामांची संख्या सदर शासन निर्णयाद्वारे 
वितरीत करण्यात येत 
असलेला निधी 
Poa | २ ३ PB 
an अधीक्षक अभियंता सार्वजनिक ३४ ७९७४.९० 
बांधकाम(आदिवासी) मंडळ , नाशिक. 
२ अधीक्षक अभियंता सार्वजनिक १९ १६५५.८१ 
बांधकाम(आदिवासी) मंडळ , नागपुर. 
एकुण ५३ ९६३०.७१ 


२. सदर निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणाली (BEAMS )वर वितरीत करण्यात येत असुन सदर निधी सोबत 
जोडलेल्या विवरणपत्रात नमुद केलेल्या एकूण ५३ कामांकरीता रकाना ४ मध्ये नमुद केलेल्या मर्यादेत खर्च 


करण्यात यावा. 


३. सदर निधीचे वितरण खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून मंजूर करण्यात येत आहे. 


१) 


&) 


संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांनी अर्थसंकल्पीय warm परिशिष्ट -ड मध्ये समाविष्ट 
असलेल्या कामांवरच खर्च करण्याबाबत तसेच प्रशासकीय मान्यतेच्या/सुधारित प्रशासकीय 
मर्यादेतच खर्च करण्याबाबत दक्षता घ्यावी. 

सोबतच्या विवरणपत्रात नमुद केलेल्या ५३ कामांवरच सदरील निधी खर्च होईल याची दक्षता 
संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांनी घ्यावी. 

अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी ) मंडळ, नाशिक/ नागपुर यांचे मार्फत 
सदर बांधकामांना वेळोवेळी भेटी देण्यात येवून कामाचा दर्जा, गुणवत्ता यांची तपासणी करावी व 
वितरीत करण्यात आलेला निधी योग्य रित्या खर्च होत आहे याची दक्षता घ्यावी. 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) विभाग नाशिक/ठाणे/अमरावती/'चंद्रपुर 
यांनी अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) मंडळ यांचे मार्फत सादर केलेल्या 
मागणीस अनुसरुन निधी वितरीत करण्यात येत असुन सदर निधी तात्काळ खर्च होईल याची 
दक्षता घ्यावी. 

सदर वितरीत निधीमधुन झालेल्या खर्चाचा अहवाल नियंत्रक अधिकारी यांनी एकत्रित करुन 
तो विहित प्रपत्रात शासनास सादर करावा. 

वित्त विभागाच्या वेळोवेळी निर्गमित शासन परिपत्रकान्वये विहित केलेल्या अटी व शर्तीचे 
पालन करण्याची जबाबदारी नियंत्रक अधिकारी यांची राहील. 


४. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.२४५-२३/व्यय-१४, दिनांक 
१०.३.२०२३ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.६०/कार्या-६ 


uy, 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३१७१८०७४२९८२४ असा आहे. हा NST 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 1 नका तीत 
RAJ E N D RA DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या व नावाने MAHARASHTRA, ou=TRIBAL DEVELOPMENT 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व । DEPARTMENT 
2.5.4.20=e2F5429d49742f96b79e4293421ba 
D EVA R A M 2dfa8a7 1cad3864b9b289879d173b67fcdc, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=F617DED8E7182679ED107E6 
B H AWA R| 3511160B2054D23D8173AD985E5B569A580 
2CEASA, cn=RAJENDRA DEVARAM BHAWARI 
Date: 2023.03.18 15:56:40 +05'30' 
(राजेंद्र दे.भवारी) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


मा.मंत्री, आदिवासी विकास, यांचे खाजगी सचिव , मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव,आदिवासी विकास विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 

मुख्य अभियंता, बांधकाम व्यवस्थापन कक्ष, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

सर्व अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक/ठाणे/नागपुर/अमरावती 

सर्व प्रकल्प अधिकारी, ए.आ.वि.प्र, महाराष्ट्र. 

अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) मंडळ,नाशिक/नागपुर. 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) विभाग, नाशिक/ठाणे/अमरावती/चंद्रपूर 
महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 


. after व लेखाधिकारी,मुंबई. 

. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

. जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे/धुळे/नाशिक/नंदुरबार/अमरावती/नागपुर/चंद्रपुर. 
. वित्त विभाग (व्यय १४/अर्थ-१९), मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१४. 


कार्यासन-५/१३, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


१६.निवड नस्ती (का-६) आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.६०/कार्या-६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/ प्र.क्र.६०/कार्यासन.६, दि.१७ मार्च,२०२३ सोबतचे विवरणपत्र. 


(रु.लाखात) 
अ.क्र कामाचे नाव प्रशासकीय | सदर शासन 
मान्यता । निर्णयान्वये 
किंमत वितरीत 
करण्यात येत 
असलेला 
निधी 
शिरडी २ ३ | ४__| 
कार्यकारी अभियंता, सार्व.बांधकाम (आदिवासी) विभाग, नाशिक 
दि शासकोय आश्रमशाळा सरी येथे मुलींचे वसतीगृह बांधणे ता अक्कलकुवा ल त 
डु 0, .00 
जि नंदुरबार. ० 
शासकोय आश्रमशाळा बोरद येथे मुलींचे वसतीगृह बांधणे तळोदा जि 
२ : नंदुरबार ८२०.६९ ५.०० 
। 
शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा ढोंगसागंळी ता.नवापुर जि.नंदुरबार येथे 
3 मुलींचे वसतीगृह बांधकाम करणे १२२७.०५ ७००.०० 
मुलींचे वसतीगृह बांधकाम करणे . 
MAPS आदिवासी आश्रमशाळा वडकळंबी ता.नवापुर जि.नंदुरबार येथे 
8 मुलींचे वसतीगृह बांधकाम करणे ७४६.३४ ४५०.०० 
मुलींचे वसतीगृह बांधकाम करणे . 
शासकोय आश्रमशाळा सोनखुर्द ता.धडगांव जि.नंदुरबार येथे शालेय 
4 इमारत बांधकाम करणे ६१९.५१ ३००.०० 
इमारत बांधकाम करणे . 
र शासकोय आश्रमशाळा लोभाणी ता.तळोदा जि.नंदुरबार येथे शाळेय इमारत are Se 
चे ‘ 0,00 
बांधकाम करणे . न 
र कोठली ता. नंदुरबार जि. नंदुरबार येथील शासकोय आदिवासी का ag 
रुपांतरीत 0८. .00 
आश्रमशाळेचे आदर्श शाळेत रुपांतरीत करणे | 
तोरणमाळ ता. तळोदा जि. नंदुरबार येथील शासकोय आदिवासी 
८ | आश्रमशाळेचे आदर्श शाळेत रुपांतरीत करणे २००.८६ ११०.०० 
खडको ता. नंदुरबार जि. नंदुरबार येथील sala आदिवासी 
९ — 300,42 240,00 
आश्रमशाळेचे आदर्श शाळेत रुपांतरीत करणे 
शासकीय आश्रमशाळा बर्डी ता. अक्कलकुवा जि. नंदुरबार येथे मुलांचे 
शि वसतीगृह बांधणे १०९२.८१ ७००.०० 
वसतीगृह ; 
शासकोय आश्रमशाळा माणी ता.सुरगाणा जि.नाशिक येथे मध्यवर्ती 
po स्वयंपाकगृह यर इमारत बांधकाम करणे ३९०.५४ १५०.०० 
स्वयंपाकगृह इमारत बांधकाम करणे. 
शासकीय आश्रमशाळा चणकापुर ता.कळवण जि.नाशिक येथे मध्यवर्ती 
१२ स्वयंपाकगृह इमारत बांधकाम करणे ३६९.४८ १३५.०० 
स्वयंपाकगृह इमारत बांधकाम करणे. 
शासकोय आश्रमशाळा गांडोळे ता. दिडोरी जि. नाशिक येथे शालेय इमारत 
१३ वांधा 9320 93 (900,00 
. 
MAPA आश्रमशाळा म्हसगण ता. पेठ जि. नाशिक येथे मुलींचे वसतीगृह 
V8 9903.49 400,00 


बांधणे. 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.६०/कार्या-६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/ प्र.क्र.६०/कार्यासन.६, दि.१७ मार्च,२०२३ सोबतचे विवरणपत्र. 


(रु.लाखात) 
अ.क्र कामाचे नाव प्रशासकीय | सदर शासन 
मान्यता । निर्णयान्वये 
किंमत वितरीत 
करण्यात येत 
असलेला 
निधी 
feet 2 ३ |. ४_| 
भिलमाळ ता. त्र्यंबकेश्वर जि. नाशिक येथील शासकीय आदिवासी 
१५ भां कपात तकर ४१८.४३ २००.०० 
श्रमशाळेचे आदर्श शाळेत रुपांतरीत करणे 
Adal ता.अकोले जि. अहमदनगर येथील शासकीय आदिवासी 
१६ | आश्रमशाळेचे आदर्श शाळेत रुपांतरीत करणे वदत ee 
कनाशी ता. कळवण जि. नाशिक येथील शासकीय आदिवासी आश्रमझाळेचे 
१७ रंगत रीत कणा ४२१.४७ २००.०० 
आदर्श शाळेत रुपांतरीत करणे 
शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा बोरचक, ता.नवापूर, जि.नंदुरबार येथे 
AG. ८७४.९९ २४०.०० 
कर्मचारी व शिक्षक निवासस्थान बांधकाम करणे. 
१९ । सेमी मध्यवर्ती स्वयंपाकगृह ताळंबा, ता.अक्कलकुवा, जि.नंदुरबार ३३०.५७ 200,00 
२० | सेमी मध्यवर्ती स्वयंपाकगृह धडगांव, ता.धडगांव, जि.नंदुरबार ३२६.४७ 560.08 
२० | एकुण कार्यकारी अभियंता सार्व.बांधकाम (आदिवासी) विभाग,नाशिक १२७१७.९२ ५५५०.०० 
कार्यकारी अभियंता, सार्व.बांधकाम (आदिवासी) विभाग, ठाणे 
ee, शासकौय आश्रमशाळा ASAT ,ता. जि. पालघर १२९८.८८ ९६.१४ 
२ | शासकोय आश्रमशाळा आंबेसरी ता. डहाणू, जि. पालघर. ९९४.५३ ५०.०० 
३ | शासकोय आश्रमशाळा मढ aT. मुरबाड जि. ठाणे ८३९.७० १८०.८६ 
४ | शासकोय आश्रमशाळा टेभे, ता. शहापूर जि. ठाणे (शालेय इमारत) ८३९.६८ २००.२६ 
५ | शासकोय आश्रमशाळा पिसे (पडघा) , ता. भिवंडी जि. ठाणे (शालेय इमारत) 632.62 ७५.०० 
शासकोय आश्रमशाळा तवा येथे आदिवासी मुलींचे वसतिगृहाचे बांधकाम 
६ वं — ९८९.९२ २७०.०० 
. ता. डहाणू जि. ; 
७ । शासकीय आश्रमशाळा, आमगाव ता. वाडा जि. पालघर. १४८९.४३ ४४५.०० 
८ | शासकोय आश्रमशाळा सासणे येथील मुलींचे वसतिगृह बांधकाम करणे. ११५५.६८ ५२.०० 
शासकोय आश्रमशाळा USES मुलींचे वसतिगृह बांधणे ता. शहापूर जी. 
8 9943.99 200,00 
ठाणे. 
शासकोय आश्रमशाळा भिनार ता. भिवंडी जि. ठाणे येथे मुलींचे वसतिगृह 
शि बन eee १३१९.३६ १७०.०० 
इमारत बांधकाम , 
शासकोय आश्रमशाळा सुसरवाडी ता. हाहापूर जि. ठाणे येथे मुलींचे 
ES 9398 .3& १०८.८६ 


वसतिगृह इमारत बांधकाम करणे. 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.६०/कार्या-६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/ प्र.क्र.६०/कार्यासन.६, दि.१७ मार्च,२०२३ सोबतचे विवरणपत्र. 


(रु.लाखात) 
अ.क्र कामाचे नाव प्रशासकीय | सदर शासन 
मान्यता । निर्णयान्वये 
किंमत वितरीत 
करण्यात येत 
असलेला 
निधी 
1 १_| २ ३ |. ४ 
१२ | शासकोय आश्रमशाळा चिखलगाव ता. खेड, जि.पुणे. ९१७.३८ ३११.७८ 
शासकीय आश्रमशाळा पाथरज ता. कर्जत जि. रायगड येथे शाळेय इमारत 
यारी ११३४.२७ १५१.०० 
a शासकीय आश्रमशाळा पीगळज ता. कर्जत जि. रायगड येथे मुलींचे वत ae 
. ‘ OO 
वसतीगृह इमारत बांधकाम करणे. हने डे 
१४ एकुण कार्यकारी अभियंता सार्व.बांधकाम (आदिवासी) विभाग, ठाणे १५६१०.३४ २४२४.९० 
३४ अ) एकुण अधिक्षक अभियंता,नाशिक २८३२८.२६ ७९७४.९० 
सार्व.बांधकाम (आदिवासी) मंडळ 
कार्यकारी अभियंता सा. बां. (आदिवासी) विभाग, अमरावती 
a शा.आश्रमशाळा खारी ता.धारणी जि.अमरावती येथील मुलींचे वसतीगृह १२६२.०० २००.०० 
बांधकाम करणे 
२ | गोटेवाडी ता.कळमनूरी जि.नांदेड येथील शासकीय आदिवासी ३८७.३३ 920,00 
आश्रमशाळेचे आदर्श शाळेत रूपांतरीत करणे 
दुधड ता.हिमायतनगर जि.नांदेड येथील शासकीय आदिवासी 
३ ee 844.89 440,00 
आश्रमशाळेचे आदर्श शाळेत रूपांतरीत करणे 
४ | बोटोणी ता.मारेगाव जि.यवतमाळ येथील शासकीय आदिवासी ३८७.०२ 90,00 
आश्रमशाळेचे आदर्श शाळेत रूपांतरीत करणे 
S| सेमी मध्यवर्ती स्वंयपाक गृह किनवट ता.किनवट जि.नांदेड ह. हो टी 
६ | सेमी मध्यवर्ती स्वंयपाक गृह सारखणी ता.किनवट जि.नांदेड वदती 0 
६ । एकुण कार्यकारी अभियंता सार्व.बांधकाम (आदिवासी) विभाग, अमरावती ३१४९.४७ ८३००९ 
कार्यकारी अभियंता सा. बां. (आदिवासी) विभाग, चंद्रपुर 
षि तहसील एटापल्ली जि. गडचिरोली येथील कसनसुर येथील आश्रमशाळेचे ५०५.३९ मला 
नवीनीकरण करणे. 
र तह.सिरोंचा जि. गडचिरोली येथील झिंगानूर येथे आश्रमशाळेचे ४९९.७० ; 
00,00 


नवीनीकरण करणे. 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.६०/कार्या-६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/ प्र.क्र.६०/कार्यासन.६, दि.१७ मार्च,२०२३ सोबतचे विवरणपत्र. 


(रु.लाखात) 
अ.क्र कामाचे नाव प्रशासकीय | सदर शासन 
मान्यता । निर्णयान्वये 
किंमत वितरीत 
करण्यात येत 
असलेला 
निधी 
| a | 2 3 | ok | 
3 शासकोय आदिवासी आश्रमशाळा कोरची ता. कोरची जि. गडचिरोली येथे | १०८४.०० ee 
मुलांचे . 00 
मुलांचे वसतीगृह बांधकाम करणे. 
गडचिरोली जिल्ह्यातील आदिवासी आश्रमशाळा पोटेगाव येथे मुलींचे १०९०.०० 
४ ।वसतीगृहाचे बांधकाम करणे. क, 
ति गडचिरोली जिल्ह्यातील आदिवासी आश्रमशाळा पोटेगाव येथे मुलांचे १०७५.०० व 
च 8, 
$  वसतीगृहाचे बांधकाम करणे. 
व MAPS आदिवासी आश्रम शाळा खमनचेरु येथे मुलीचे वसतीगृह १०८०.०० ag 
; 8, 
बांधकाम करणे. ता. अहेरी जि. गडचिरोली. 
शासकोय आदिवासी आश्रमशाळा GRAS! येथे मुलांचे वसतीगृह बांधकाम | १०८६.०० 
(9 १०.०० 
करणे. ता. एटापल्ली जि. गडचिरोली. 
शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा हालेवारा ता. एटापल्ली जि. गडचिरोली १०८०.०० 
८ | येथे मुलांचे वसतीगृह बांधकाम करणे oe 
शासकोय आदिवासी आश्रमशाळा START ता. एटापल्ली जि. गडचिरोली ३७९.६१ 
९ | येथे शालेय इमारत बांधकाम करणे. (पहिला व दुसरा माळ) see 
= o | शासकोय आदिवासी आश्रमशाळा हालेवारा येथे मुलींचे वसतीगृह बांधकाम ४४४.५० 
करणे. ता. एटापल्ली जि. गडचिरोली या 
| ; शासकोय आदिवासी आश्रमशाळा सिरोंचा येथे मुलांचे वसतीगृह बांधकाम ११०४.०० : 
सिरोया 0,00 
करणे. ता. सिरोंचा जि. गडचिरोली 
गडचिरोली जिल्ह्यातील एटापल्ली तालुक्यातील STAT येथे शालेय ९४.१२ 
१२ | इमारतीचे बांधकाम करणे. (तीसरा माळा) क. 
शासकोय आदिवासी आश्रमशाळा नागपूर येथे संरक्षण भिंतीचे बांधकाम १००.०० 
१३२ | करणे (उर्वरीत बांधकाम) गि 
१३ एकुण कार्यकारी अभियंता सार्व.बांधकाम (आदिवासी) विभाग, चंद्रपुर ९६२२.३२ ८२५.८१ 
१९ ब) अधिक्षक अभियंता, सार्व.बांधकाम (आदिवासी) मंडळ,नागपुर १२७७१.७९ १६५५.८१ 
५३ एकुण ४२२५ ११०९ ओ-ब) ४११००.०५ ९६३०.७१ 
RAJ E N D RA ee aaa OF MAHARASHTRA, 
DEVARAM / धा 
BHAWARLY 010100 
Date: FSU CHT 


